महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ उप मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२० ते 
दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यंतची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२१/आस्था-३ 
बांधकाम भवन, २५,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : १० जून, २०२१. 


संदर्भ :- शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग, क्र.मविसे-१०२१/प्र.क्र.५९/२०२१/आस्था-२, 
दिनांक १२ एप्रिल,२०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


संदर्भाधीन दिनांक १२ एप्रिल, २०२१ च्या परिपत्रकान्वये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / 
गट विकास अधिकारी (निवडश्रेणी) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२० ते ३१.१२.२०२० 
पर्यंतची अंतरिम ज्येष्ठता सूची प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. या परिपत्रकान्वये उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी (निवडश्रेणी) 
संवर्गाची दिनांक १.१.२०२० ते ३१.१२.२०२० अखेरची अंतिम ज्येष्ठतासूची पुढील अटीच्या अधीन 
राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

) सदर ज्येष्ठता सूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गट विकास अधिकारी संवर्गातील पदावरील 
ज्येष्ठता अंतिम होण्याच्या अधीन व त्यांच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी / गट विकास अधिकारी 
(निवडश्रेणी) संवर्गातील पदावरील निवड सूचीला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता 
मिळण्याच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

ii) ज्या अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे sen प्रकरणी विभागीय 
चौकशीचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यांचा ज्येष्ठता सूचीत यथास्थिती समावेश करण्यात येईल. 


ii) सदर ज्येष्ठता सूची तात्पुरत्या स्वरुपातील असून आरक्षणासंदर्भात मा Seq 
न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या याचिका क्र .८४५२/२००४ मधील T.A. 9/2098 आणि T.A. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२१/आस्था-३ 


२/२०१४, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.२७९७/२०१७ (स्टॅम्प क्र.७२५६/२०१५ 
महाराष्ट्र राज्य विरुध्द विजय घोगरे तसेच इतर संलग्न न्यायालयीन प्रकरणात दिनांक ४.८.२०१७ 
रोजी दिलेला अंतिम निर्णय व त्याविरुध्द मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अपील दाखल केलेल्या विशोष 
अनुमती याचिका (डायरी क्र.३३१५१/२०१७ या याचिकेवर मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. ज्येष्ठता सूची संदर्भात शासनाच्या असेही निदर्शनास आले आहेत की शासनाकडून 
निर्गमित केलेली प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना वेळीच उपलब्ध करुन दिली जात नाही 
ज्येष्ठतासूचीची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ विना विलंब उपलब्ध करुन देणे अंत्यत 
आव्यक आहे. यास्तव सर्व विभागीय आयुक्‍त / मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना/ त्यांच्या विभागाअंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना / त्यांच्या विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूची शासन 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन घेण्याबाबत कळविण्याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी व त्याबाबत 
तात्काळ शासनास अवगत करावे. 


Oi सदर शासन परिपत्रक त्या सोबतच्या "प्रपत्र-अ" सह महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्याचा संगणक 
सांकेतांक २०२१०६१०१४३४३९८४२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Parmeshwar Vinayak Babar 


Parmeshwal ४५५५ 


ou=Rural Development Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


V 1 k 2.5.4.20=8d9641d897090ce08dca47c971¢8d2b 
| al a y a ed8b8a07002e8ab8168f5ca1 6f75406f7, 

serialNumber=062678573560f941 ae18892b98 

€c12218d3a230edbfd50f43c2dd6e999febd81, 
B a b a i cn=Parmeshwar Vinayak Babar 

Date: 2021.06.10 18:49:09 +05'30' 

(परमेश्वर बाबर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१.सर्व विभागीय आयुक्त, 
२.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
3.संबंधित अधिकारी (शासन संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येऊन ), 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२१/आस्था-३ 


४.निवड नस्ती (आस्था-३), ग्रामविकास विभाग, बांधकाम भवन, 24, ASI पथ, मुंबई - Yoo ००१. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२०/आस्था-३ 


शासन परिपत्रक, ग्रामविकास विभाग, क्रमांक : AA १०२१/प्र.क्र.५९/२०२१/आस्था-३, दिनांक १०.०६.२०२१ सोबतचे प्रपत्र- “अ 
महाराष्ट्र विकास सेवा गट-अ मधील उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२० ते ३१.१२.२०२० पर्यंतची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक | शौक्षणिक अर्हता | निवडश्रेणी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक वेतनश्रेणीचा दिनांक 
दिनांक 
En 2 3 | 8 4 & Fo | ८ ९ 
शि णी श्री.ए.टी.सणस खुला ०३.०९. १९६५ |बी.काम., एम.बी.ए. | ०१.०९.२००६ | ३०.०९.२०२३ शिका 
(एच.आर), 
एल.एल.बी. 
२ २ श्री.एस.बी. भातलवंडे खुला १९.८.१९६१ एम.एस्सी., १.६.२०१२ । ३१.८.२०१९ सेवानिवृत्त सन २०१९ 
पी.एच.डी. 
३ 3 श्री.व्ही.पी.जाधव खुला/ इमाव | १.६.१९७५ एम.ए. 24.90.2093 | ३०.६.२०३३ | --| 
४ ४ श्री.पी.एम.राऊत खुला २८.१२.१९७४ | एम.एस्सी. (अँग्री) । 24.90.2093 | 39.92.2032 Pe 
4 4 श्री.ए.एस.भंडारी खुला ३.६.१९७५ | एम.एस्सी. अँग्री) | 24.90.2093 | ३०.६.२०३३ अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
६ ६  श्री.एस.व्ही.कवडे खुला २५.६.१९७४ एम.कॉम. २५.१०.२०१३ | ३०.६.२०३२ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
9 9 श्री.सी.एन.वाघमारे खुला/ इमाव | ३.१.१९७६ | एम.एस्सी. (अँग्री) । २५.१०.२०१३ । ३१.१.२०३४ अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
८ ८ श्री.एस.जी.माळोदे खुला ७.५.१९७७ एम.टेक (अँग्री) । २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०३५ अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
९ ९ श्री.एन.एस.माने खुला १५.२.१९७४ | एम.एस्सी. (अँग्री) | 24.90.2093 | २८.२.२०३२ अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
। qo | १० _ श्री.एस.डी.बडे भज-ड २९.६.१९७३ | एम.ए., एम.बी.ए. | २५.१०.२०१३ | ३०.६.२०३१ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
|, ae | q शिधा १ श्री.व्ही.डी.महाले इमाव १.९.१९७७ । एम.एस्सी. (अँग्री) । 24.90.2093 । ३०.९.२०३५ अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
१२ १२  श्री.के.एस.फुटाणे इमाव ७.१०.१९७५ | बी.ए.एम.एस., । २५.१०.२०१३ | ३१.१०.२०३३ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
बी.ए. 
१३ १३  श्री.व्ही.एस.इलमे इमाव २५.१०.१९७४ |एम.ए. (पॉलिटिकल | २५.१०.२०१३ | ३०.१०.२०३२ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
सायन्स) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२०/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक | शौक्षणिक अर्हता | निवडश्रेणी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक वेतनश्रेणीचा दिनांक 
दिनांक 
3} २ ३ | 8 ५ द 1 | ८ ९ 
१४ १४ श्री.ए.एस.सोनवणे इमाव १.६.१९७६ | बी.एस्सी. (अँग्री) । २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०३४ अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
१५ १५  श्री.पी.एस.भामरे इमाव १८.५.१९७६ ।बी.व्ही.एस्सी. अँन्ड | २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०३४ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
ए.एच. 
१६ १६ श्रीमती पी.सी. खुला ३१.५.१९७८ । एम.ए. (पॉलिटिक्स | २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०३६ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
ल अन्ड पब्लिक अँड) 
१७ १७ श्रीमती एम.पी. कुटे खुला १.६.१९७६ एम.एस्सी. २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०३४ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
१८ १८ श्रीमती यु.बी. बावके खुला २६.३.१९७१ | एम.एस्सी. (अँग्री) । २५.१०.२०१३ | ३१.३.२०२९ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
१९ १९ श्रीमती डी.एस. देडापांडे खुला ६.६.१९७६ । बी.एस्सी. (बॉटनी) | २५.१०.२०१३ | ३०.६.२०३४ अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
२० २० श्रीमती के.बी.क्षिरसागर खुला ५.६.१९७४ बी.एस्सी. २५.१०.२०१३ | ३०.६.२०३२ | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदोन्नती 
२१ २१ श्रीमती एम.व्ही. शिदे खुला १.६.१९७२ ।एम.एस्सी., बी.एड. | २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०३० | अति.मु.का.अ. संवर्गात तदर्थ पदीन्नती 
२२ २२ श्रीमती एस.वाय. देसाई खुला १७.६.१९७३ | एम.एस्सी. (केमि.), | २५.१०.२०१३ | ३०.६.२०३१ ee 
बी.एड. 
२३ २३ श्रीमती व्ही.जी. गौरकर इमाव २४.११.१९७४ एम.एस्सी. २५.१०.२०१३ | ३०.११.२०३२ LC 
(फिजिक्स), बी.एड 
२४ २४ श्रीमती पी.पी.शिदे खुला १३.०५.१९७९ | == | २५.१०.२०१३ ३१.०५ 
२५ २५  श्री.आर.पी.पाटील इमाव ९.८.१९७० | VAR, एम.एड | 24.90.2093 | ३१.८.२०२८ a 
(सेट) 
२६ २६ श्रीमती एस.ए. कडू इमाव १०.१.१९७४ |एम.एस.इ., बी.एड. | २५.१०.२०१३ | ३११.२०३२ | --| 
२७ २७ श्रीमती पी.एस. संगमनेरे इमाव १.३.१९(७२ बी.एस्सी. २५.१०.२०१३ | २८.२.२०३० a 
(केमिस्ट्री), 
पी.जी.डी.आर.एम. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२०/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक | शौक्षणिक अर्हता | निवडश्रेणी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक वेतनश्रेणीचा दिनांक 
दिनांक 

1१ | २ ३ | 8 4 & शिका ८ ९ 

२८ २८  श्री.पी.डी.यादव खुला १२.१०.१९७८ | बी.ए. (हॉनस) २५.१०.२०१३ | ३१.१०.२०३६ Pe 

२९ २९ श्रीमती सी.यु. सिसोदे विजा-अ ७.४.१९७३ | एम.ए. (Seam | 24.90.2093 | ३०.४.२०३१ Pe 

30 ३०  श्री.व्ही.पी.सोळंके विजा-अ ६.७.१९७६ | एम.एस्सी. अँग्री) | २५.१०.२०१३ | ३१.७.२०३४ Pe 

३१ ३१ श्री.आर.व्ही.इंगळे विमाप्र ३.४.१९७५ बी.एस्सी. २५.१०.२०१३ । ३०.४.२०३३ Pe 

32 ३२ श्री.टी.टी.माळी इमाव ६.७.१९७६ | एम.एस्सी. अँग्री) | २५.१०.२०१३ | ३१.७.२०३४ 11 -- 

३३ ३३ श्री.आर.एम.भुयार इमाव १.६.१९७८ | बी.एस्सी. (बायो) | २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०३६ 11 -- 

३४ ३४  श्री.व्ही.एस.बोद्रे इमाव १९.९.१९७१ बी.ई. २५.१०.२०१३ । ३०.९.२०२९ Ls 

(इलेक्ट्रॉनिक्स) 

३५ ३५  श्री.एस.टी.रौदळ इमाव १.६.१९७७ बी.टेक. २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०३५ Pe 

३६ ३६ श्री.पी.एम.चौधरी इमाव २६.१२.१९७८ | एम.एस्सी. (अँग्री) । २५.१०.२०१३ | ३१.१२.२०३६ Pe 

319 ३७ श्री.व्ही.एस.सिद भज-क ८.११.१९७४ बी.ई. (ईलेट्रिकल), | २५.१०.२०१३ | 30.99.2032 Cs 
एम.बी.ए. 

३८ ३८ श्रीमती आर. एस. भज-क — | १९.१२.१९७८ बी.ई. 24.90.2093 | ३१.५.२०३६ ro 

खां (ईलेक्ट्रॉनिक्स) 

३९ ३९ श्रीमती पी.बी. देशमुख इमाव ५.१.१९७६ एम.एस्सी. (बॉटनी), | २५.१०.२०१३ | ३१.१.२०३४ ee 
बी.एड. 

४० ४० श्रीमती एस.एल. विमाप्र २५.६.१९७६ एम.एस्सी. २५.१०.२०१३ | ३०.६.२०३४ ae 
बनुरे/पुंड (केमिस्ट्री) 

४१ ४१ श्री.एस.डी.तुबाकले अ.ज १.४.१९७५ बी.ए.एम.एस. | २५.१०.२०१३ | ३१३.२०३३ | 

४२ ४२ श्री.ए.आर.पवार अ.ज ४.५.१९७५ बी.ए. २५.१०.२०१३ । ३१.५.२०३३ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र. ५९/२०२०/आस्था-३ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग जन्म दिनांक | शौक्षणिक अर्हता | निवडश्रेणी | सेवानिवृत्तीचा शेरा 
क्रमांक वेतनश्रेणीचा दिनांक 
दिनांक 
Em २ ३ | ४ ५ & शिका ८ ९ 
४३ ४३ श्री.सी.व्ही.खंदारे अ.जा. १८.०३.१९६३ बी.ए. २५.१०.२०१३ | ३१.०३.२०२१ Pe 
४४ ४४ श्री.एम.एस.घुले भज-क १४.७.१९६६ | एम.एस्सी. (अँग्री) | 24.90.2093 | ३१.७.२०२४ Pe 
४५ ४५ श्री.एम.पी.पोहरे अ.जा. ८.२.१९६४ | एम.बी.बी.एस., । 24.90.2093 | २८.२.२०२२ शिंग 
एम.डी. 
(पी.एस.एम.) 
४६ ४६ श्री.पी.एल.जाधव विजा-अ १५.५.१९६५ एम.कॉम. २५.१०.२०१३ | ३१.५.२०२३ Pe 
४७ ४७ श्री.एस.पी.निकम इ.मा.व २४.०७.१९६७ एम.एस.सी ०५.०७.२०१८ | ३१.०७.२०२५ Pe 
४८ ४८  श्री.सी.वाय.पवार खुला ०४.०७.१९७२ (एम.टेक (अँग्रि.इंजि.) |०१.११.२०१८ | ३१.०७.२०३० Pe 
४९ ४९ श्री.एन.पी.ओसवाल खुला ०९.०७.१९८४ बी.कॉम ०१.०५.२०१९ | ३१.०७.२०४२ Pe 
Yo ५०  श्रीम.पी.पी.जाखलेकर खुला ०३.०६.१९८० |एम.ए.बीएड (इंग्रजी) | ०९.०४.२०२१ | 30.08.2038 | 
५१ ५१ श्रीम.व्ही.एम.रसाळ खुला १७.०७.१९८२ | एम.एस.सी (कृषि) | 08.08.2029 | ३१.०७.२०४० | --1| 
५२ ५२ श्री.एस.डी.बनसोडे अ.जा. २५.०४.१९७९ | एम.ए(इंग्रजी) — | 08.08.2029 | ३०.०४.२०३७ Pe 
43 ५३ श्री.के.जी.कोवे अ.ज २०.१०.१९७९ बी.टेक (केमि.इंजि.) | ०९.०४.२०२१ | ३१.१०.२०३७ Pe 
५४ ५४  श्री.एन.आर केंद्रे HAS | 92.00.9909 | बी.एच.एम.एस. । ०९.०४.२०२१ | ३१.०७.२०३५ Pe 
५५ ५५ श्री.बी.ए.बोटे अ.ज १०.०९.१९६६ | बी.एस.सी.(कृषि | ०९.०४.२०२१ | ३०.०९.२०२४ Pe 
५६ ५६ श्री.एम.जी.सांगळे AAS  ।०९.०६.१९६९ | एम.एस.सी (PAR) | ०९.०४.२०२१ | ३०.०६.२०२७ Pe 
५७ ५७ श्री.एस.एस.भोकरे खुला १०.०५.१९८२ | एम.बी.बी.एस. | 08.08.2029 | ३१.०५.२०४० | 
५८ ५८  श्री.एस.एन.कोहीनकर खुला ०७.०६.१९८५ | एम.एस.सी (कृषि) |०९.०४.२०२१ | 30.08.2083 [= | 
48 ५९ श्री.पी.डी.खोपकर अ.जा. ०१.०६.१९६३ बी.कॉम ०९.०४.२०२१ | ३१.०५.२०२१ Po 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


